आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२१-२२ या वर्षात केंद्र पुरस्कृत कृषी 
उन्नती योजना- बियाणे व लागवड 
साहित्यावरील उप अभियान योजनेकरीता 
निधी वितरण. 
राज्य हिस्सा - २४०१ अ ६३७ 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.०७/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : ११ नोव्हेंबर, २०२१. 
वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१ /प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ व 
दि.१४.१०.२०२१. 
२) कृषी व पदुम विभागाची नस्ती क्र.योजना-३३२१/प्र.क्र. १३५/कार्या-१-ओ 


प्रस्तावना :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषी व पदुम विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 
असलेल्या केंद्र पुरस्कृत कृषी उन्नती योजनेंतर्गत बियाणे व लागवड साहित्यावरील उपअभियान या 
योजनेकरीता केंद्र हिऊ्याचा निधी महाबीजकडे परस्पर जमा होत असल्याने सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षातील अखर्चित व केंद्राने पुनरजिवित करुन दिलेला रु.१७०.२८ लाख इतका निधी उपलब्ध आहे. त्यास 
समरुप राज्य हिस्सा रु.११३.५२ लाख व सन २०१९-२० मधील अप्राप्त निधी रु.३८.६१ लाख असा एकूण 
रु.१५२.१३ लाख इतका निधी सन २०२१-२२ च्या आर्थिक तरतुदींतून वितरीत करण्याबाबत संदर्भाधीन 
क्र.२ अन्वये सादर प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र. टी-५ मधील मुख्य 
ळेखाशीर्ष, २४०१ कृषी उन्नती योजना - बियाणे व लागवड साहित्यावरील उप अभियान (राज्य हिस्सा vo 
टक्के) (२४०१ ए ६३७, ३१-अर्थसहाय्य खाली सन २०१९-२० मधील प्रलंबित निधीसाठी वित्त विभागाने 
मान्यता दिल्यानुसार सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदींतून राज्य हिळ्यासाठी 
रु.१४२.१३ लाख इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.१४२.१३ लाख (अक्षरी रुपये एक कोटी बेचाळीस लाख तेरा हजार फक्त) 
इतका निधी प्रशासकिय विभाग प्रमुख म्हणून सचिव, कृषी विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण 
प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. प्रकरणी विभागप्रमुख / नियंत्रण अधिकारी यांनी सदर तरतुद खर्च 
करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.9/कार्यासन.६ 


तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२४.०६.२०२१ व दि.१४.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयातील दिलेल्या 
निर्देशांचे काटेकोरपणे पाळन करावे. 


३. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून नियंत्रक अधिकारी यांनी झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेळे भौतिक उद्िष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात Hoa खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी 
क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात 
पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात आणि 
आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात मात्र फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथीळ शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि अनौपचारिक संदर्भ क्र.९११/व्यय-१४, दि.११.१०.२०२१ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१११०२१७३९३७५५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
K | R A N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
‘TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


stalCode=400032, ‘Maharasht 
2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a91296205b9a8 


7463f831a2beea0beScb: 8, 
Pp: ym=4D88F77C99929CC895AC64CF186BB11 


£7252442! 
serial I Number=344DE3FF07B9439DD11CAF728255A5 


EBOAODD495EF82F98993 1088637D8211C0, 
KIRAN KISANRAO PAWAR 


Date: 2021.11.11 15:20:14 +05'30" 


(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.9/कार्यासन.६ 


४. आयुक्त ( कृषि), महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

५. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 

८. कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

९. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा//(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
११. कार्यासन क्र.२ व ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
१२. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


